सन २०१७-१८ या वित्तिय वर्षात रुग्णालय 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २३४/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला, HATHA, मुंबई ४००० ०१, 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका२०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, दिनांक 
२१ मार्च, २०१२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ 
एप्रिल,२०१७. 

3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 30 
जून,२०१७. 

४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ०६ 
फेब्रुवारी, २०१८. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.२२/०८/२०१७ 

६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.३०/१२/२०१७ 

७) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.०७/०२/२०१८. 

८) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, झासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.२८/०३/२०१८. 


९) सह संचालक ,आरोग्य सेवा (PS व क्षय(, पुणे यांचे क्रकुष्ठ/ससंआसे . व क्षयकक्ष / 
१०२/पुनर्वसन तत्व प्रस्ताव/४१७९-८१/२०१८दि ,.२८/०३/२०१८ 
१०) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे शिफारस पत्र क्र. ससंआसे/सन २०१७-१८/वित्तीय 
वर्षातील/पुनर्वसन तत्वावर स्वयंसेवी /अनुदान/कक्ष-१८/४०८-०९/२०१८, दि.२७/०३/२०१८. 
प्रस्तावना - 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २३४ /आरोग्य -५ 


देण्यात येते. संदर्भाधीन क्र.९ व १० अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये पुनर्वसन 
तत्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती.शा 


शासन निर्णय- 

पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,५०,००,०००/-(तीन कोटी पन्नास लाख) इतके सहायक अनुदान 
(योजनेतर) सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र. ५ अन्वये नमूद स्वयंसेवी संस्थांना रु.४४,६६,००० /- (रुपये चव्वेचाळीस लाख सहासष्ट 
हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.६ 
अन्वये नमूद स्वयंसेवी संस्थांना “ रु.१,०४,२०,४८६/-( रु.एक कोटी, चार लाख, वीस हजार चारशे 
शहाऐंशी फक्त ) इतके सहायक अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.७ 
अन्वये नमूद स्वयंसेवी संस्थांना “ रु.२२,७४,६३३/- (रु.बाव्वीस लाख चौ-याहत्तर हजार सहाशे तेहतीस 
फक्त) इतके सहायक अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.८ अन्वये 
नमूद स्वयंसेवी संस्थांना “ रु.७२,७८,०१२/- (रु.बहात्तर लाख अटठ्ठयाहत्तर हजार बारा फक्त ) इतके 
अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. 
२. सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१) (१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान (२२१०,०७४५) या 
CUBIS ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,५०,००,०००/-(तीन कोटी पन्नास 
लाख) इतके अनुदान उपलब्ध झाळेळे आहे. वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दि. ३०/०६/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये महसूली ळेख्यातील निधी vo टक्के निधीच्या मर्यादेत निधी वितरीत 
करावयाचे निर्देश दिलेले होते. आता वित्त विभागाच्या दि.०६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महसूली 
कार्यक्रम खर्चाची मर्यादा ८० टक्के एवढी विहित करण्यात आली आहे. 


३. प्राप्त अनुदानापैकी ८० टक्के म्हणजेच रु.२,८०,००,०००/- (रु.दोन कोटी ऐंशी लाख) इतके अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. उपलब्ध अनुदानातून मार्च २०१८ अखेर रु. २,४४,३९,१३१/-वजा 
जाता रु. ३५,६०,८६९/- ( रु.पस्तीस लाख साठ हजार आठशे एकोणसत्तर फक्त) इतके अनुदान शिल्लक 
आहे. सदंर्भाधीन क्र. ९ व १० अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 
रु.८,४९,१०५/- ( रु.आठ लाख एकोणपन्नास हजार एकशे पाच फक्त) इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ 
मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २३४ /आरोग्य -५ 


अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी । प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 

महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, । ऑक्टोबर २०१७ ते १२० | रु.२,४०,०००/- 
4 चावर्दा, जि.बुलढाणा डिसेंबर २०१७ 

कुष्ठरोग निवारण समिती | जुले २०१७ ते डिसेंबर २४० | रु.४,६७,८०९/- 
२ | शांतीवन नेरे, जि.रायगड २०१७ 

सॅनिटोरिअम फार लेप्रसी पेशंट | ऑक्टोबर २०१७ ते ५८ रु. ७६,३६३/- 
3 | वीरमांडकी, जि.पुणे डिर्सेबर २०१७ 

अखिळ भारतीय कुष्ठरोग | ऑक्टोबर, २०१७ ते ३३ |B. ६४,९३३/- 
४ । निवारण समिती शिरुर, | डिसेंबर, २०१७ 

जि.पुणे 

एकूण ४५१ | रु. ८,४९,१०५/- 


४. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिळ, २०१७ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाळी असल्यास तसेच खर्चासाठी तरतूद उपलब्ध 
असल्यास व खर्च मंजूरीचे विभागास वित्तीय अधिकार असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता 
नाही. तसेच परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार स्वयंसेवी संस्थेचे मागील अनुदान खर्चासंबंधातीळ उपयोगिता 
प्रमाणपत्र व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा सनदी लेखापालाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला 
आहे. त्यामुळे विभागीय स्तरावर प्रस्तावास मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


५. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१७ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 
समोर नमूद तपासणीसूचीनुसार तपासला असून मुद्दा क्र.३ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच 
सदर शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पुर्तता 
होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१८ एप्रिल, २०१७ 
अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०१७-१८ या वित्तिय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना 
यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने लेखापरिक्षण /महालेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेंतर्गतचा निधी लाभलाभर्थ्यांच्या 
थेट खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व 
आवऱ्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवल वस्तूंच्या खरेदीनंतर डेड स्टॉक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २३४ /आरोग्य -५ 


रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


६ सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्यांनी 
वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सदर 
अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी सहाय्यक 
संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 


७. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग 
मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान (२२१०,०७४५), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. सदर आदेडा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं.२०१७.क्र.प्र/७५-अर्थ/३.दि ,१८ एप्रिल , 
२०१७ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Rs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११२२०३३८८१७ असा आहे. हा Ba 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay R More 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7256abb8dd472637941e581488f 


b02eda9e0d6b701c434bcf471a0d525f806 
O i eC 81, cn=Sanjay R More 


Date: 2018.03.31 12:36:32 +05'30' 


(सं. रा. AR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२)जिल्हा कोषागार अधिकारी.पुणे , 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 


४)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २३४ /आरोग्य -५ 


५)संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
Queda, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
८)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प) Aaa, मुंबई 
१०)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


